नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३४/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- २७ जून, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण1-२०२४/प्र.क्र.१८(३४/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये मोर्शी नगरपरिषद/वरुड नगरपरिषद/ ]ोंदुरजना 
घाट नगरपरिषदेसाठी करिता रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया 
सोबतच्या परिशिष्टातील मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करण्यात येत असून 
खालीलप्रमाणे सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ) मोर्शी नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 

षि नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत न. प. मराठी प्राथमिक शाळा क्र.१ डीजीटलायझेशन व २०.०० 
तांत्रिक आधुनिकरण करणे. 

२ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत न. प. मराठी प्राथमिक शाळा क्र. २ डीजीटलायझेशन व ४२.०० 
तांत्रिक आधुनिकरण करणे. 

३ | नगर परिषदमोर्शी अंतर्गतन. प. मराठी प्राथमिक शाळा क्र. ४ SICA व ६०.०० 
तांत्रिक आधुनिकरण करणे. 

४ | नगर परिषदमोर्शी अंतर्गतन. प. उदू उच्च माध्यमिक शाळा क्र. ६ डीजीटलायझेडान व | ५२.०० 
तांत्रिक आधुनिकरण करणे. 

५ | नगर परिषद मोशी अंतर्गतन. प. उदू हायस्कूल शाळा SIMCHAS व तांत्रिक ६०.०० 
आधुनिकरण करणे 

६ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत न. प. मराठी शाळा क्र. ७ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ४०.०० 
आधुनिकरण करणे. 

७ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गतन. प. मराठी शाळा क्र. ८ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ५२.०० 
आधुनिकरण करणे. 

८ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गतन. प. शळा क्र. ९ डीजीटलायझेडशन व तांत्रिक आधुनिकरण | ३४.०० 
करणे. 

९ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.१ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३४/का-१४११ 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
णं ० | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.२ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
णं १ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.३ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, । ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
१२ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.४ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
एकूण (अ) ६१७.८४ 
ब) वरुड नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
णं नगर परिषद वरुड अंतर्गतन. प. शाळा क्र. १ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ३४.०० 
आधुनिकरण करणे. 
२ | नगर परिषद वरुड अंतर्गतन. प. शाळा क्र.२ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक आधुनिकरण | ३४.०० 
करणे. 
३ | नगर परिषद वरुड AMAA. प. शाळा क्र.३ डीजीटलायझेशन व तांत्रिक आधुनिकरण | २०.०० 
करणे. 
8 | नगर परिषद वरुड AMAA. प. शाळा क्र. ४ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक आधुनिकरण | ५२.०० 
करणे. 
५ | नगर परिषद वरुड AMAA. प. उदू शाळा क्र. ५ डीजीटलायझेशन व तांत्रिक ५२.०० 
आधुनिकरण करणे. 
६ | नगर परिषद वरुड अंतर्गतन. प. उदू शाळा क्र. ६ SIMCHAS व तांत्रिक ४५.०० 
आधुनिकरण करणे. 
७ | नगर परिषद वरुड अंतर्गत प्रभाग क्र.१ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
८ | नगर परिषद वरुड अंतर्गत प्रभाग क्र.२ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
९ | नगर परिषद वरुड अंतर्गत प्रभाग क्र.३ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
| ० | नगर परिषद वरुड अंतर्गत प्रभाग क्र.४ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६४.४६ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
एकूण (ब) ४९४.८४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३४/का-१४११ 


क) WELT घाट नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 

णि नगर परिषद शोदुरजना घाटअंतर्गत न. प. शाळा क्र.१ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ५२.०० 
आधुनिकरण करणे. 

२ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत न. प. शाळा क्र.२ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ५२.०० 
आधुनिकरण करणे. 

३ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत न. प. शाळा क्र.३ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक २०.०० 
आधुनिकरण करणे. 

४ | नगर परिषद शोंदुरजना घाटअंतर्गत न. प. शाळा क्र.४ डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ५२.०० 
आधुनिकरण करणे. 

५ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत न. प. उदू शाळा डीजीटलायझेडान व तांत्रिक ४५.०० 
आधुनिकरण करणे. 

६ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत प्रभाग क्र.१ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, ६४.४६ 
धार्मिक स्थळे, उद्यान व स्मज्ञान भूमी येथे कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर 
डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

७ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत प्रभाग क्र.२ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, ६४.४६ 
धार्मिक स्थळे, उद्यान व स्मज्ञान भूमी येथे कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर 
डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

८ | नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, ३७.४० 
धार्मिक स्थळे, उद्यान व स्मज्ञान भूमी येथे कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर 
डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

एकूण (क) ३८७.३२ 
एकूण (अ) (ब) (क) १५००.०० 
२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


cB 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१६५४५८०११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ AD -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHARUSHILA १ O-COVERNMENT OF MAHARAS/ TAN ou PLANNING 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc807 
D EV E N D RA 768647a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C 

2BOCF60FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA 


C H A U D H A R | DEVENDRA CHAUDHARI 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नागपुर विभाग, 
जिल्हाधिकारी, अमरावती, 
मुख्य अधिकारी, मोर्शी नगरपरिषद/वरुड नगरपरिषद/ ]ेंदुरजना घाट नगरपरिषद, जि. अमरावती 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती, 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३४/का-१४११ 


७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


